भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत 
महोत्सव आयोजन खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. भीजोपु २०२४/प्र.क्र.४०/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ९ फेब्रुवारी, २०२४ 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. रासांधो 
२०१०/प्र.क्र.३०६/सां.का.४, दिनांक ३० जानेवारी, २०१३ 
२) सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.सां.का.सं./ 
पंभोजो ४५९, दिनांक २५ जानेवारी, २०२४. 


प्रस्तावना :- 

उपर्निर्दिष्ट क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय 
संगीत महोत्सव हा नियमित स्वरुपाचा कार्यक्रम आहे. सदर महोत्सवाचे आयोजन हे पं.भीमसेन 
जोशी यांच्या जन्मदिनी अथवा स्मृतिपित्यर्थ करण्यात येते. आता, सन २०२३-२४ या वर्षाकरीता पं. 
भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत महोत्सव आयोजन खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्याता देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२३-२४ या वर्षाकरीता भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत महोत्सव 
आयोजन खर्च रुपये २४,३५,०००/- (रुपये चोवीस लक्ष पस्तीस हजार फक्‍त) इतकी रक्‍कम अदा 
करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. सदर खर्च लेखाशिर्ष मागणी क्र.झेडडी-२, २२०५ कला व संस्कृती, १०२, कला व 
संस्कृती यांचे प्रचाळन, (09) शासकीय प्रेक्षागृहे व सभागृहे, (०१) (०३) भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी 
शास्त्रीय संगीत प्रोत्साहन योजना (२२०५ ३३२१) Yo इतर खर्च या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ 
या वर्षासाठी मंजूर असलेल्या आर्थिक तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


०३. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचाळनालय यांना नियंत्रण अधिकारी 
तसेच लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


०४. सदर खर्च वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनिमय, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, 
उपविभाग-३, अ.क्र. ४ परिच्छेद क्र. २७ (२ (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त 
अधिकारानुसार मंजूर करण्यात येत आहे. 


०५. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२३/ प्र.क्र.४०/ 
अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ मधील सर्व परिच्छेद व परिशिष्टातील अटींनुसार 
कार्यवाही करण्याची जबाबदारी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांची 
राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः भीजोपु २०२४/प्र.क्र.४०/सां.का.४ 


०६. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२४०२०९१६५२५७४३२३ असा आहे. हा झासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by BALASAHEB ISHWAR SAWANT 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 
CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 

2.5.4.20=7 9fcecc76dd8693a7bfcec682ee63eee2edaf06ba586ac71715 
d8e6ba4d62fbe, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


ISHWAR SAWANT ‘iene 
(बाळासाहेब ई. सावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

प्रधान सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

उप सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, एम.जी. रोड, मुंबई ४०० ०३२ 

कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 


. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 
९, 


महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 


१०. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 
११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर 
१२.निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


